महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि १०२०/प्र.क्र.५३/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जुले, २०२१ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.१९/०५/२०२० 


आदेश 


श्री.मनोजकुमार गो.महाळे, अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांची संदर्भाधीन 
आदेशान्वये नवी मुंबई महानगरपालिका येथील उपायुक्‍त या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर मुदत दि.१९/०५/२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आताया आदेशान्वये, श्री.मनोजकुमार गो.महाळे, अवर सचिव यांना नवी मुंबई महानगरपालिका येथील 
उपायुक्‍त या पदावर दि.२०/०५/२०२१ पासून पुढे दोन वर्ष कालावधीसाठी म्हणजेच दि.१९/०५/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.महाले, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर 
सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१२१६४३१५६६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


०9८ w A -? 


अ.मु.स./प्र.स./सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग / नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय, 

मुंबई 

५. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, बेलापूर, जि.ठाणे 

६. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग / नगर विकास विभाग-२, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. श्री.मनोजकुमार गो.महाळले, अवर सचिव तथा उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, बेलापूर 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


